मौजे पिपंळगांव (हरेश्वर) ता. पाचोरा जि. जळगांव या 
गावातील बहुळा नदीवरील चण्डीका माता, महादेव 
मंदिराजवळील धार्मीक स्थळे व लोकांची घरे यांना 
पुरापासून संरक्षणासाठी पूर संरक्षक भिंत बांधण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०१९/ (प्र.क्र.३९/२०१९)/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २७ मे, २०१९. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्ल्यु-१०९२/(१७०)/सिं.व्य.(कामे), दि.७.८.१९९२ 
२ कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे 
पत्र जा. क्र. कासं/तापाविम/प्रशा-७/५८३/सन २०१९ दि. २५.१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गंत मौजे पिंपळगाव (हरेश्वर) ता. पाचोरा 
जि. जळगांव हे गांव बहुळा नदीच्या तिरावर वसलेले आहे. नदीच्या तटाजवळच काही लोकांची घरे व धार्मिक 
स्थळे आहेत. बहुळा नदी ही गिरणी नदीची उपनदी असून पाचोरा तालुक्‍यातील प्रमुख नद्यांपैकी एक आहे. 
बहुळा नदीच्या पुराच्या विसर्गामुळे मौ, पिंपळगांव ता. पाचोरा येथील चण्डीकामाता, महादेव मंदिराजवळील 
बाजू कोरली गेलेली आहे. त्यामुळे मंदिराजवळील वरील बाजूस नदीच्या डाव्या तिरावर व आजुबाजूच्या 
भागातील लोकांच्या मालमत्ता व जिवीतास धोका होण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. मा. खासदार श्री. 
ए.टी. (नाना) पाटील, जळगांव यांनी मा. मंत्री (जलसंपदा) यांना केलेल्या विनंतीनुसार व ग्रामपंचायत मौ. 
पिंपळगांव ता. पाचोरा यांनी केलेल्या मागणीनुसार पुर संरक्षक भिंतीचा प्रस्तावाच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान देण्याबाबत शासनाच्या विचाराधिन होते. 


शासन निर्णय :- 

१) या शासन निर्णयान्वये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत मौजे पिंपळगाव, 
ता. पाचोरा जि. जळगांव येथे बहुळा नदीवरील चण्डीका माता, महादेव मंदीराजवळ धार्मिक स्थळ, लोकांच्या 
मालमत्ता व जिवीतास धोका पोचू नये यास्तव पूरापासून संरक्षणासाठी पूर संरक्षक भिंत बांधण्याच्या 
कामासाठी रू. ६१, ६३,३११/- (रुपये एकसष्ट लक्ष AAS हजार तीनशे अकरा मात्र) एवढया खर्चाच्या 
किंमतीस खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ) शासन परिपत्रक क्र.एफडीडब्ल्यु-१०९२/(१७०)/सिं.व्य.(कामे), दि.७.८.१९९२ मधील तरतूदी 

नुसार कार्यवाही करावी. 

ब) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू-१०८९/२४३/८९/सिंव्य (कामे), दि. २१.९.१९८९ नुसार पूर रेषा 

आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्चित करावी. 

क) अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे/ संकल्पने, दरसूची बाहय बाबी व वहन अंतरे सक्षम 

स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

ड) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत 
पूर्ण करावयाचा आहे. 

इ) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये, बांधकामासाठी आवश्‍यक जमीन संबंधितांनी 
विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी, पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला अडथळा 
निर्माण होणार नाही याची, दक्षता घ्यावी. 

ई) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, याची 
दक्षता नियोजनात घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ (प्र.क्र.३९/२०१९)/ सिं.व्य.(महसूल) 


प) सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर पूर संरक्षक भिंत मौ. पिंपळगाव ता. पाचोरा, जि.जळगांव 
ग्रामपचांयतीने ताब्यात घेऊन भविष्यातील देखभाल व दुरूस्ती करावयाची आहे. काम सुरू 
करण्यापूर्वी तसे लेखी बंधपत्र मौ. पिंपळगाव ता. पाचोरा ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त करून घ्यावे. 

फ) सदरच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश काढण्यापासुन काम पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक प्रगती अहवाल 
शासनास सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध 
करून द्यावे. 

२ प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक- आय -५, ४७११ पूरनियंत्रण प्रकल्पावरील 
भांडवली खर्च, ०१ पूर नियंत्रण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका (०१) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०१) (०२) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली ARTETA (कार्यक्रम) (४७११ ०२१८) या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३) या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य. (महसूल) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र. १५/सन २०१८-२०१९ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 


४ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ नुसार विभागांना असळेले वित्तीय अधिकार व 
आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
4) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०५२८१०५५०६८५२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Atul Ashok Kapol 
: टाप, o=Government harashtra, ou=Water 
u S ho Resot (1९ talCode=400032, st=Maha 
fcfeObb4a86dd814129f50d05c1d249ea6f0acc36 
4c6214f1 1ff7174bd5ef, 


serialNumbe 2c4f4c985d3e984de9432490 1263448766 
a (0 e 651dea49d652faf1 1a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2019.05.28 11:21:24 +05'30' 


(अ.अ.कपोले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


-0 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


Av A 


te} 
षु 


Cc 


मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव ( वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधानसचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

११) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
) 
) 


G ८-४ 


aon 


93) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१४ कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/ (प्र.क्र.३९/२०१९)/ सिं.व्य.(महसूल) 


१५) मुख्यअभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

१६) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१७) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 
१८) कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
१९) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


